शासन आदेश क्रमांकः कअप- १२२२/प्र.क्र.६५/१४ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ३१ जानेवारी, 2023 


संदर्भ : शासन आदेशा क्रमांक कअप-१२२२/प्र.क्र.६५/१४ ब, दि.१२.१२.२०२२ 


शासन आदेशा 


मंत्रालयीन विभागातील खालील सहायक कक्ष अधिकारी[गट-ब (अराजपत्रित) वेतनश्रेणी 5-१४ : 
रु.३८६००-१२२८००] यांना कक्ष अधिकारी [गट-ब (राजपत्रित) वेतनश्रेणी 5-१७ : रु.४७६००-१५११००] पदावर 
संदर्भाधीन आदेशाद्वारे विहीत अटीच्या अधीनतेने निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आली असून 
त्यांची पदस्थापना खालील तक्‍्त्यामधील स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागामध्ये करण्यात आली होती. 

सदर आदेशामध्ये प्रशासकीय कारणास्तव अंशत: बदल करण्यात येत असून, सदर सहायक कक्ष 
अधिकारी यांची कक्ष अधिकारी पदावरील तात्पुरत्या पदोन्नतीअंती सुधारीत पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील 
स्तंभ क्र.६ मध्ये दर्शविलेल्या विभागामध्ये करण्यात येत आहे:- 


अ. | श्री/ नांव सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरचा सुधारीत पदस्थापनेचा 

क्र. | श्रीमती विभाग विभाग 

हि २ ३ PB 4 द 

१) | श्री ।अ.सु.देशपांडे । पर्यटन व सांस्कृतिक | ग्रामविकासव | पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 

कार्य विभाग पंचायत राज विभाग विभाग 

2) श्रीमती | अं.अ. म्हामुणकर | ग्रामविकास व अन्न, नागरी पुरवठा | ग्राम विकास व पंचायत राज 

पंचायत राज विभाग | व ग्राहक संरक्षण विभाग 
विभाग 

3) श्री | दि.बा.राऊत ग्रामविकास व नियोजन विभाग । ग्राम विकास व पंचायत राज 
पंचायत राज विभाग विभाग 

8) श्री ।ग.प्र.शंकरवार गृह विभाग alared विकास व गृह विभाग 

उद्योजकता विभाग 


उपरोक्त कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या अन्य अटी व anit संदर्भाधिन आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे 


राहतील. 


शासन आदेश क्रमांकः कअप- १२२२/प्र.क्र.६५/१४ब 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१३११८१८२५५४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by VRISHAL! VINOD BHINGARDE 
VRI HALI Vi N D ) DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


jc5c9cdccB5881943ea0d1a5438c42d27c0b 1 580febas57 
9800452b60209, 1 


: 
BHINGARDE ite: 2023.02.01 11:16:48 +05°30' 
(वृ. वि. भिंगार्डे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी ( संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२) सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 

) कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, का.क्र.१४/१४अ 

) निवड नस्ती साप्रवि १४-ब. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


